हिंगोली जिल्ह्यात “मा.बाळासाहेब ठाकरे 
हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र" च्या 
अंमलबजावणी करीता सन २०२२-२३ 
करिता निधी वितरीत करणेबाबत. 

(2401 B446)- शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १. कृषि व पदुम विभाग, पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-अे, दि. १६.०२.२०२३ 
२. संचालक (फलोत्पादन) यांचे जा.क्र. कृआ/फलो-३/हरिद्रा/अनुवा/२०२३/६५१७, 
दि. 29.02.2023 
शासन शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १६.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अनु. क्रमांक 


“3) या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 

ऐवजी 

“3) या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्याकरिता कृषि आयुक्तालय स्तरावर सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, हिंगोली यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


असे वाचण्यात यावे. 


सदर INA शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8१॥0/१५9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२२१७५८३५१५०१ 
असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल ; आदेशानुसार smn नांवाने HEMANT 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व 1 ‘eon 


MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः पूरक २०२२/प्र.क्र. २५५/९-ओ 


२) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
४ मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-३२. 
) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष. 
७) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


लर 
wes 


SS 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०)मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११)प्रधान सचिव (कृषि व फलोत्पादन), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२) आयुक्त (कृषि), कृषिआयुक्‍्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

93) आयुक्त (अन्न व औषध प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४)विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र राज्य 

१५)महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण आणि संशोधन परिषद, पुणे 

१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

१८)जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली 

१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,हिंगोळी. 

20) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषिआयुक्‍तालय, पुणे 

29 PAIS (आयुष), आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२२) संचालक संशोधक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

२३) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


28) ud जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२५) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२६)महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

२७)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२८)संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

२९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

३०)सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 

३१) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

३२) अवर सचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

33) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय 
मुंबई-४०० ०३२ 

३४)निवड नस्ती ९-अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


